महाराष्ट्र शासन 
क्र. संकीर्ण ०८१९/प्र.क्र. ६०५/पोल ५ब 
गृह विभाग, मुख्य इमारत, 
दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक- १९ सप्टेंबर,२०१९ 
वाचा :- 

१) शा.नि.,वित्त विभाग क्र.अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४,दि.२९.०९.२०१८ 

२) पोलीस महासंचालक कार्यालयाचा क्र.पोमसं/३९/४२/अं.नि.सा.अ.-आढाव(गट ३ जालना) /५० 
/२०१९ दि. ५.०४.२०१९ रोजीचा सानुग्रह अनुदान मंजुरीचा प्रस्ताव. 

३) MBAR रामराव आढाव यांचे नामनिर्देशित व्यक्‍ती कु.वेदिका उमेश आढाव यांच्या वतीने तीचे आजोबा 
श्री.रामराव भगवानराव आढाव यांचा परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन 
योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदान मिळण्याकरीता प्राप्त झालेला दिनांक २९.११.२०१८ रोजीचा अर्ज 

आदेश 
उपरोक्त क्रमांक २ अन्वये पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावासोबत 
श्री.रामराव भगवानराव आढाव यांच्या क्रमांक ३ येथे नमूद केलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभागप्रमुख 
हे त्यांना संदर्भ क्रमांक १ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, 
दि.२९सप्टेंबर,२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार,श्री.उमेश रामराव आढाव यांचे कायदेशीर 
वारसाकडून प्राप्त वारसा हक्क प्रमाणपत्रानुसार कु.वेदिका उमेश आढाव (अ.पा.क.रामराव भगवानराव आढाव) 
यांना सानुग्रह अनुदान रूपये १०,००,०००/-(अक्षरी रूपये दहा लाख फक्त) मंजूर करत आहेत. 
सदर “सानुग्रह अनुदान” श्री.उमेश रामराव आढाव हे सडासत्र पोळीस शिपाई पदावर दि.२५.०७.२००६ 
पासून शासकीय सेवेत असताना १० वर्ष शासन सेवा होण्यापूर्वी दि.३१.१०.२०११ रोजी मृत्यू पावल्यामुळे मंजूर 
करण्यात येत आहे. सदर ASAT आदेशाच्या दिनांकापासून १ वर्ष कालावधीसाठी ग्राह्य राहतील. 
सदरचा खर्च “मागणी क्र.जी-६ २०७१-निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ ०१ नागरी,१०३,अनुकंपा 
भत्ते,(००)(०६)-परिभाषित अंशदान/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत सानुग्रह अनुदान(२०७१०७२२)” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावी. 
सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१९१४४२११६१२९ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Sandeep Gorakhnath Dhakane 
Sa n d ee p G (0 fa kh n at h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Revenue and 


Forest Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=418588839686584ca25060bf57af23a4473234ebcc4 


Dhakane 10) ream 
(संदीप ढाकणे) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 9) पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
२) जिल्हा कोषागार अधिकारी,जालना यांना माहिती तथा उचित कार्यवाहीस्तव 
३) समादेशक राज्य राखीव पोलीस बल गट 3 जालना/ (आहरण व संवितरण अधिकारी) यांना 
माहिती तथा उचित कार्यवाहीस्तव 

४) कु.वेदिका उमेश आढाव द्वारा श्री.रामराव भगवानराव आढाव मु.पो.हातडी ता.परतूर जि.जालना 


